हागणदारीमुक्त ग्राम पंचायतींच्या दुसऱ्या 
टप्प्यातील पडताळणीचे मार्गदर्शक तत्वे 
निश्चित करणे बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१९/प्र.क्र. १९०/पापु-१६ 
७ वा मजला, गोकुळदास रुग्णालय संकुल इमारत 
टिळक रोड, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : १८ जुलै, २०१९. 


वाचा - 
१. संयुक्‍त सचिव, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, नवी दिल्ली 
यांचे पत्र wath: एस-११०११/३/२०१५-एसबीएम, दिनांक ९ जून, २०१५, दिनांक 3 
सप्टेंबर, २०१५ व दिनांक ६ डिसेंबर, २०१८. 
२. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: स्वभामि-२०१५/ प्र.क्र.१८१/ 
पापु-८, दिनांक २७ ऑक्टोंबर, २०१५. 
३. संयुक्‍त सचिव, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, नवी दिल्ली 
यांचे पत्र क्रमांक:-एस-११०११/७/२०१८-एसबीएम, दिनांक ३१ ऑक्टोंबर, २०१८. 
प्रस्तावना- 
देशातील ग्रामीण भागात शाश्वत स्वच्छता निर्माण व्हावी, या उद्देशाने स्वच्छ भारत RM 
(ग्रामीण) या अभियानाची संपुर्ण देडाभर दिनांक २ ऑक्टोंबर, २०१४ रोजी सुरूवात करण्यात आली 
आहे. संपूर्ण देश दिनांक २ ऑक्टोंबर, २०१९ रोजी हागणदारीमुक्त करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाकडून 
घेण्यात आला आहे. केंद्र शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार व पायाभूत सर्वेक्षणातील कुटुंबांच्या 
यादीनुसार, ग्रामीण महाराष्ट्र दिनांक १८ एप्रिल, २०१८ रोजी हागणदारीमुक्त म्हणून घोषित करण्यात 
आला आहे. 
०२. हागणदारीमुक्त झालेल्या सर्व ग्रामपंचायतींची पहिल्या टप्प्यातील पडताळणी करण्याबाबत, 
संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील, शासन निर्णय दिनांक २७ ऑक्टोंबर, २०१५ अन्वये, निर्देश देण्यात आले 
होते, त्यानुसार पहिल्या टप्प्यातील पडताळणी पुर्ण झाली आहे. 
०३. हागणदारीमुक्त झालेल्या ग्रामपंचायतीमध्ये, निर्माण झालेल्या स्वच्छता सुविधांचा कुटुंबातील 
प्रत्येक सदस्यांनी वापर करणे, आणि स्वच्छता सुविधांची शाश्वतता अबाधित ठेवणे आवश्‍यक आहे. 
याकरिता केंद्र शासनाने संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील दिनांक ०६ डिसेंबर, २०१८ च्या पत्रान्वये 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१९/प्र.क्र. १९०/पापु-१६ 


हागणदारीमुक्त झालेल्या ग्रामपंचायतींची दुस-या टप्प्यातील पडताळणी प्रक्रिया निश्चित करण्याचे 
निर्देश दिले आहेत. 

०४. केंद्र शासनाने दिलेले निर्देश विचारात घेवून, राज्यातील सर्व हागणदारीमुक्त ग्रामपंचायतींची, 
दुसऱ्या टप्प्यातील पडताळणी प्रक्रिया निश्चित करण्यासाठी, मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 
उपरोक्त वस्तुस्थिती विचारात घेवून, स्वच्छ भारत farm (ग्रामीण) या योजनेंतर्गत, 

राज्यातील सर्व हागणदारीमुक्त ग्रामपंचायतींची, दुसर्‍या टप्प्यातील पडताळणी प्रक्रिया निश्चित 
करण्यासाठी, खालीलप्रमाणे मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
०२. दुसर्‍या टप्प्यातील पडताळणी प्रक्रियेमध्ये, ग्रामपंचायतीमधील शाळा, अंगणवाडी, 
प्राथमिक आरोग्य केंद्र व सार्वजनिक ठिकाणे (उदा. बाजारपेठ, यात्रास्थळ, वर्दळीची ठिकाणे इ.) व सर्व 
कुटुंबांची स्वच्छतेच्या अनुषंगाने पडताळणी करणे, याबाबींचा समावेश असेल. 
०३. केंद्र शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे, दुसर्‍या टप्प्यातील पडताळणी प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी, 
जिल्हा स्तरावरून, प्रत्येक गावाकरिता समिती गठीत करण्याचे निर्देश दिळे आहेत तथापि महाराष्ट्र 
राज्याची भौगोलिक स्थिती व गावांची संख्या विचारात घेता, पडताळणीची प्रक्रिया प्रभावीपणे 
राबविण्यासाठी, प्रत्येक ग्रामपंचायतनिहाय समिती गठीत करणे आवश्‍यक आहे. समिती गठीत 
करण्याचे पुर्ण अधिकार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना प्रदान करण्यात येत असून, 
समिती गठीत करण्याबाबत त्यांनी संबधितांना निर्देश द्यावेत. प्रत्येक समितीमध्ये कमीत कमी २ व 
जास्तीत जास्त ६ सदस्यांचा Bards असेल. पडताळणी प्रक्रियेकरिता अ) प्राथमिक पडताळणी 
समिती ब) फेर पडताळणी समिती अशा दोन प्रकारच्या समित्या गठीत करण्यात याव्यात. 
०४. समितीचे गठण:- 

अ) प्राथमिक पडताळणी समिती:- 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी प्रत्येक ग्रामपंचायतीकरिता विस्तार अधिकारी, 
पंचायत समिती यांच्या अध्यक्षतेखालील, प्राथमिक समिती गठीत करण्याबाबत, संबधित गट विकास 
अधिकारी, पंचायत समिती यांना निर्देश द्यावेत. या समितीचे कार्यक्षेत्र ग्रामपंचायत स्तरावरील 
पडताळणी पुरते मर्यादित राहील. 

प्राथमिक पडताळणी तपासणी समितीमध्ये, १. केंद्र प्रमुख २. अंगणवाडी पर्यवेक्षिका ३. संबधित 
ग्रामपंचायतीमधील एक अंगणवाडी सेविका ४. संबधित ग्रामपंचायतीमधील एक मुख्याध्यापक अथवा 
त्यांचे प्रतिनिधी ५. संबधित ग्रामपंचायतीमधील एक स्वच्छाग्रही ६. संबधित ग्रामपंचायतीमधील एक 


पृष्ठ ३३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१९/प्र.क्र. १९०/पापु-१६ 


ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती सदस्य ७. संबधित ग्रामपंचायतीमधील एक आशा सेविका ८. 
संबधित ग्रामपंचायतीमधील महिला बचत गटाच्या एक सदस्या ९. संबधित ग्रामपंचायतीमधील 
जलसुरक्षक, इत्यादी पैकीच ६ सदस्य राहतील. या शासन निर्णयातील परिच्छेद ३ मध्ये नमूद 
केल्यानुसार, प्रत्येक समितीमध्ये आवश्‍यकतेनुसार कमीत कमी २ व जास्तीत जास्त ६ सदस्यांचा 
समावेश करण्यात यावा. उपरोक्‍त ९ सदस्यांपैकी समितीमध्ये कोणाचा सदस्य म्हणून समावेश करावा, 
याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी संबधित गट विकास अधिकारी, पंचायत 
समिती यांना पुर्ण अधिकार द्यावेत. 

वरील समितीतील सदस्यांची नावे प्रपत्र-अ प्रमाणे, जिल्हा पाणी व स्वच्छता aM कक्षाकडे 
गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती यांनी सादर करावीत. सदर माहिती प्राप्त झाल्यानंतर, जिल्हा 
कक्षातील सल्लागारांनी प्रत्येक सदस्यांसाठी login-id (लागिन आय.डी ) आणि Password (पासवडी 
तयार करावेत. login-id (Fr आय.डी )आणि Password (MAGS) तयार करून ते गटविकास 
अधिकारी, पंचायत समिती यांना द्यावेत. त्यानंतर तालुक्याच्या गटविकास अधिकारी, यांनी त्यांच्या 
तालुक्यातील विस्तार अधिकारी यांना, त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या सदस्यांना, Mobile App च्या 
माध्यमातून ग्रामपंचायतीतील कुटुंबांचे वाटप करावे. कुटुंबांचे वाटप करताना, एकाच सदस्याला 
सारख्याच नावाची दोन कुटुंबे पडताळणीसाठी दिली जाणार नाहीत तसेच एकाच सदस्याला जास्त 
प्रमाणात कुटुंबांचे वाटप होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. (Mobile App ( मोबाइल अँप) संदर्भातील 
सविस्तर सूचना लवकरच देण्यात येतील) 

ग्रामपंचायतीमधील खालीलप्रमाणे कुटुंब संख्या विचारात घेवून, प्राथमिक पडताळणी समिती 
सदस्य संख्या निश्चित करावी. 


प्रत्यक्ष कुटुंब संख्या एकूण सदस्यांची संख्या 
२०० पर्यन्त २ सदस्य 
२०१ ते ५०० पर्यन्त ३ सदस्य 
५०१ ते १००० पर्यन्त ५ सदस्य 
१००० पेक्षा जास्त ६ सदस्य 


प्राथमिक पडताळणी समितीने करावयाची कार्यवाही व समितीची जबाबदारी :- 
i) गावातील कुटुंबांच्या शौचालयांची पडताळणी:- 

पायाभूत सर्वेक्षण २०१२ मध्ये समाविष्ठ असणारे (BLS- Base Line Survey), पायाभूत सर्वेक्षण 
२०१२ मधून सुटलेले (_OB- Left Over Base Line Survey) व पायाभूत सर्वेक्षण २०१२ नंतरची वाढीव 
कुटुंबे, या सर्व कुटुंबांना प्रत्यक्ष भेटी द्याव्यात. या भेटीमध्ये कुटुंबातील एकूण सदस्यांची संख्या, 


पृष्ठ ३३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१९/प्र.क्र. १९०/पापु-१६ 


शौचालयाची उपलब्धतता/वापर, शौचालयाचा प्रकार, सेप्टीक टॅकचे शौचालय असल्यास गॅस पाईप, 
मैला व्यवस्थापनासाठी शोषखड्डा व पाणी इ. बाबींची उपलब्धतता, कुटुंबस्तरावर करण्यात आलेले 
घनकचरा व सांडपाण्याचे व्यवस्थापन, इत्यादी बाबींची पडताळणी करण्यात यावी. 

कुटुंबातील सदस्यांच्या हात धुण्याच्या सवयी, वैयक्तिक स्वच्छता, घराच्या परिसरातील 
स्वच्छता व पाणी हाताळण्याच्या पद्धती इ. बाबींचे निरिक्षण करावे. जे कुटुंब सामुहिक अथवा 
सार्वजनिक शौचालयाचा वापर करित असतील, तर त्या शौचालयांची पडताळणी करावी. 
॥) गावातील सार्वजनिक शौचालयांची पडताळणी:- 

सार्वजनिक शौचालयाची पडताळणी करताना, शौचालयाचे बांधकाम कोणत्या योजनेमधून 
करण्यात आले, शौचाळयामध्ये sear व पुरुषांकरिता किती सीट्स उपलब्ध आहेत, महिला व 
पुरुषांकरिता मुता-यांची संख्या, शौचाळलयावर लावण्यात आलेले दिशादर्शक फलक, शौचालयावर 
लिहिण्यात आलेले स्वच्छतेचे संदेश, शौचालयाची स्वच्छता व वापराकरिता पाण्याची उपलब्धता, 
शौचालयाच्या परिसरातील स्वच्छता, देखभाल व दुरूस्तीचे नियोजन, सॅनिटरी पॅड डिस्पोजळ 
मशिनची उपलब्धतता तसेच, शौचालय वापराच्या अनुषंगाने, दिव्यांग व्यक्तिसाठी पुरविण्यात 
आलेल्या सुविधा, इ. बाबींची पाहणी करावी. 
॥) गावातील शाळांची पडताळणी:- 

गावातील शाळांकरिता उपलब्ध असलेल्या शौचालयांची पडताळणी करताना, बांधकाम 
कोणत्या योजनेमधून करण्यात आले, विद्यार्थ्यांची एकूण संख्या, मुले व मुलींकरिता स्वतंत्र शौचालय व 
मुता-यांची उपलब्धता, शौचालयावर लावण्यात आलेले दिशादर्शक फलक, शौचालयावर लिहिण्यात 
आलेले स्वच्छतेचे संदेश, शौचालयाची स्वच्छता व वापराकरिता पाण्याची उपलब्धता, शौचालयाच्या 
परिसरातील स्वच्छता, देखभाल व दुरूस्तीचे नियोजन, आवऱ्यकतेनुसार सॅनिटरी पॅड डिस्पोजल 
मशिनची उपलब्धतता, तसेच शौचालय वापराच्या अनुषंगाने दिव्यांग विद्यार्थ्यासाठी पुरविण्यात 
आलेल्या सुविधा अथवा दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र शौचाळय सुविधा, हात धुण्याची सुविधा, पोषण 
आहारातील उरलेल्या अन्नाची व खरकट्याची विल्हेवाट, शाळेय शौचालय स्वच्छ राखण्यासाठीचे 
नियोजन, माहिती, शिक्षण व संवाद अंतर्गत राबविण्यात आलेले विविध उपक्रम, सांडपाण्याचे 
व्यवस्थापन इ. बाबींची पाहणी करावी. 
iv) गावातील अंगणवाडीची पडताळणी:- 

गावातील अंगणवाडीकरिता उपलब्ध असलेल्या शौचालयांची पडताळणी करताना, बांधकाम 
कोणत्या योजनेमधून करण्यात आले, विद्यार्थ्यांची एकूण संख्या, शौचाळय व मुता-यांची उपलब्धता, 
शौचाळलयावर लिहिण्यात आलेले स्वच्छतेचे संदेश, शौचालयाची स्वच्छता व वापराकरिता पाण्याची 
उपलब्धता, शौचालयाच्या परिसरातील स्वच्छता, देखभाल व दुरूस्तीचे नियोजन, शौचालय 


पृष्ठ ३३ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१९/प्र.क्र. १९०/पापु-१६ 


वापराच्या अनुषंगाने दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी पुरविण्यात आलेल्या सुविधा, हात धुण्याची सुविधा, पोषण 
आहारातील उरलेल्या अन्नाची व खरकट्याची विल्हेवाट, अंगणवाडी शौचालय स्वच्छ राखण्यासाठीचे 
नियोजन, माहिती, शिक्षण व संवाद अंतर्गत राबविण्यात आलेले विविध उपक्रम, सांडपाण्याचे 
व्यवस्थापन इ. बाबींची पाहणी करावी. 
४) गावातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र/ उपकेंद्र, सार्वजनिक कार्यालये/ ठिकाणे पडताळणी:- 

गावातील वरील कार्यालयांकरिता उपलब्ध असलेल्या शौचालयांची पडताळणी करताना, 
बांधकाम कोणत्या योजनेमधून करण्यात आले, शौचालय व मुता-यांची उपलब्धता, शौचालयावर 
लिहिण्यात आलेले स्वच्छतेचे संदेश, शौचालयाची स्वच्छता व वापराकरिता पाण्याची उपलब्धता, 
शौचालयाच्या परिसरातील स्वच्छता, देखभाल व दुरूस्तीचे नियोजन, शौचालय वापराच्या अनुषंगाने 
दिव्यांगाकरिता पुरविण्यात आलेल्या सुविधा, हात धुण्याची सुविधा, शौचालय स्वच्छ राखण्यासाठीचे 
नियोजन, घनकचरा व सांडपाण्याचे व्यवस्थापन इ. बाबींची पाहणी करावी. 

गावातील हागणदारीच्या ठिकाणांची पडताळणी करताना, यापूर्वी हागणदारीकरिता वापर 
करण्यात येणा-या ठिकांणाची स्वच्छता, त्या जागेचा सद्य:स्थितीत करण्यात येणारा वापर, इत्यादी 
बाबी विचारात घ्याव्यात. 
vi) पडताळणीच्या नोंदी: - 

वरील प्रमाणे पडताळणी करण्यासाठी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागा कडून Mobile App 
(मोबाइल अँप) उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. सदर App विहित कालावधीत उपलब्ध न 
झाल्यास, या शासन निर्णया सोबत जोडलेल्या प्रपत्र-१ ते ५ नुसार पडताळणी करून घेवून, 
पडताळणीचा गोषवारा, गोषवारा प्रपत्र- ते £ मध्ये सादर करणे आवश्‍यक राहील. तदनंतर 
पडताळणीमध्ये प्राप्त झालेली माहिती उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या मोबाईल अँप मध्ये भरावी 
लागेल, या अटीस अधीन राहून, ग्रामपंचायतींची पडताळणी करून घेण्याची परवानगी, प्राथमिक 
पडताळणी समितीस राहील. 

प्राथमिक समितीने एका गावाची जास्तीत जास्त ४ दिवसांच्या आत पडताळणी करावी. तथापि 
एखादी ग्रामपंचायत अतिदुर्गम भाग वा डोंगराळ भागामध्ये असल्यास, सदरचा कालावधी शिथिल 
करण्याचे अधिकार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना राहतील. तपासणी कालावधी 
वाढविणे अपरिहार्य असल्यास, त्यासंदर्भातील वस्तुस्थितीदर्शक कारणे, प्राथमिक पडताळणी समितीने 
संबधित गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांचेमार्फत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
यांना सादर करावीत. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या परवानगीनंतरच अशा 
प्रकारच्या मुदतवाढ दिलेल्या गावाची पडताळणी करण्यात यावी. तथापि मुदतवाढीचा कालावधी आठ 


पृष्ठ ३३ पैकी ५ 


ares निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१९/प्र.क्र. १९०/पापु-१६ 


दिवसापेक्षा जास्त असू नये. समिती सदस्यांना शासन निर्णयातील परिच्छेद- ४ (क) मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे मानधन अनुज्ञेय राहिल. 
५) अहवाल सादर करणे- 

वरील समितीने पडताळणी पूर्ण केल्यानंतर आठ दिवसाच्या आत पडताळणीचा अहवाल 
गटविकास अधिकारी यांच्याकडे विहित प्रपत्रात सादर करावा. 


ब) फेर पडताळणी समिती:- 

प्राथमिक पडताळणी समितीने पडताळणी पुर्ण केल्यानंतर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा 
परिषद यांनी प्रत्येक ताळुक्याकरिता, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता) यांच्या 
अध्यक्षतेखाली फेर पडताळणी समिती गठीत करावी. या समितीचे कार्यक्षेत्र जिल्हा स्तरावरील 
पडताळणी पुरते मर्यादीत राहील. या समितीमध्ये १) जिल्हा पाणी व स्वच्छता far कक्षातील 
संबधित तालुक्‍याचे तालुका समन्वयक 2. संबधित तालुक्याचे विभाग प्रमुख ३. विस्तार अधिकारी 
दर्जाचे अधिकारी ४. संबधित तालुक्‍याचे गट संसाधन केंद्र (Block Resource Centre- BRC ) / समूह 
संसाधन केंद्र ( Cluster Resource Centre- CRC ) यांचा समावेश असेल. सदर समितीतील 
सदस्यांना या तपासणीकरिता कोणतेही मानधन अनुज्ञेय राहणार नाही. या समितीस जिल्हा स्तरावरून 
वाहनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात यावी. जिल्हा कक्षाकडे वाहन उपलब्ध नसल्यास, पडताळणी 
कालावधी पुरते (जास्तीत जास्त १ महिना मुदतीसाठी ) भाडे तत्वावर वाहन घेण्यात यावे. सदरचा खर्च 
स्वच्छ भारत far (ग्रामीण) अंतर्गत माहिती, शिक्षण व संवाद या लेखाशिर्षाखाली जिल्हा स्तरावर 
मंजूर असलेल्या निधीमधून करावा. 
फेर पडताळणी समितीची कार्यकक्षा खालील प्रमाणे राहील :- 


> गट विकास अधिकारी यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार फेर पडताळणी समितीने, एकूण 
ग्रामपंचायतीमधील ५ % ग्रामपंचायतींची तपासणी करणे. 

> उपरोक्त प्रमाणे निवडण्यात आलेल्या ग्रामपंचायतीमध्ये, एक हजार कुटुंब संख्या असल्यास ५ 
%, एक हजार पेक्षा जास्त कुटुंब संख्या असल्यास ४ % व पाच हजार पेक्षा जास्त कुटुंब संख्या 
असल्यास १ %, कुटुंबांची पडताळणी करावी. कुटुंबांची निवड करताना, संबधित 
ग्रामपंचायतीमधील सर्व गावे समाविष्ट होतील अशा प्रकारे निवड करावी. तसेच भेटी द्यावयाची 
कुटुंबे याहच्छिक नमुना ( Random Sampling ) पद्धतीने निवडावीत. 

> निवडण्यात आलेल्या ग्रामपंचायतीमधील एक शाळा, अंगणवाडी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र 
(असल्यास), सार्वजनिक शौचालय यांची पाहणी करावी. 

> निवडण्यात आलेल्या ग्रामपंचायतीमधील, कुटुंबांना उपलब्ध असणा-या पाण्याच्या सुविधेची 
तपासणी व पाहणी करावी. 


पृष्ठ ३३ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१९/प्र.क्र. १९०/पापु-१६ 


> निवडण्यात आलेल्या ग्रामपंचायतीमधील, कुटुंबातील सदस्यांचे शौचालय व स्वच्छता विषयक 
सवयीच्या बाबतीत भेटी देवून, फेरतपासणी करावी. 

> वरील फेर पडताळणी करताना समितीने अ(। ते ॥) येथे नमूद करण्यात आलेले मुद्दे विचारात 
घ्यावेत आणि प्रपत्र १ ते ५ प्रमाणे फेर पडताळणी करावी तसेच शासन निर्णयासोबत जोडण्यात 
आलेल्या गोषवारा प्रपत्र A TE मध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना अहवाल 
सादर करावा. 

> फेर पडताळणीमध्ये प्राथमिक समितीने दिलेल्या अहवालापेक्षा विपरित माहिती प्राप्त झाल्यास 
प्राथमिक पडताळणी समितीतील सदस्यांचे मानधन अनुज्ञेय राहणार नाही. 

> फेर पडताळणी समितीने, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना अहवाल सादर 
करावा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या मान्यतेने सदर ग्रामपंचायत 
हागणदारीमुक्त आहे किंवा नाही ? याबाबत पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर ७ दिवसामध्ये या 
अनुषंगाने प्रपत्र-ब नुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या स्वाक्षरीचे 
प्रमाणपत्र, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागास सादर करावे. सोबतच सदर ग्रामपंचायतींची 
पडताळणी झाल्याची माहिती केंद्र शासनाच्या Ves मंत्रालयाच्या, पेयजल व स्वच्छता 
विभागाच्या httos://sbm.gov.in या संकेतस्थळावर (0 -second level verification for 
ODF village) या दुव्यातून नोंदीत करण्यात यावी. 


क) निधी वितरण :- 

प्राथमिक पडताळणी समिती सदस्यांना संदर्भाधीन क्र. ३ येथील पत्रान्वये दिलेल्या 
निर्देशानुसार प्रति गाव प्रति सदस्य रुपये १०००/- (रूपये एक हजार मात्र) इतके मानधन अनुज्ञेय 
राहील. याकरिता प्रवास भत्ता व इतर भत्ते अनुज्ञेय राहणार नाहीत. सदरचा खर्च स्वच्छ भारत मिशन 
(ग्रामीण) अंतर्गत माहिती, शिक्षण व संवाद या लेखाशिर्षाखाळी जिल्हास्तरावर मंजूर असलेल्या 
निधीमधून करावा. 


गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांनी प्राथमिक पडताळणी समितीचा अहवाल, प्रपत्र १ 
ते ५ प्रमाणे जिल्हास्तरावर सादर केल्यानंतर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी 
प्राथमिक पडताळणी समितीतील सदस्यांचे मानधन गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांना 
वितरित करावे. तद्नंतर गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांनी तालुका स्तरावरून RTGS 
प्रणाली द्वारे पडताळणी समिती मधील संबधितांना मानधन अदा करण्यात यावे. सदरचा खर्च स्वच्छ 
भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत माहिती, शिक्षण व संवाद या लेखाशिर्षाखाली मंजूर असलेल्या 
निधीमधून करावा. 


पृष्ठ ३३ पैकी ७ 


ares निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१९/प्र.क्र. १९०/पापु-१६ 


ड) पडताळणी कालावधी :- 


प्रस्तूत शासन निर्णय निर्गमित झाल्यानंतर, उपरोक्‍त दोनही पडताळणी समितीचे गठण, जिल्हास्तरीय 
बैठक, समिती सदस्यांची नावे व पदनाम, संपर्क क्रमांक इत्यादी संदर्भातील माहिती जिल्हा पाणी व 
स्वच्छता Fam कक्षाने संकलित करावी. तसेच प्रशिक्षणाचे वेळापत्रक, जिल्हानिहाय प्रशिक्षकांचे 
प्रशिक्षण, मास्टर ट्रेनर्स यांची सुद्धा निवड करावी, हि सर्व कामे शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून १० 
दिवसाच्या कालावधीमध्ये करावीत. त्यापुढील एका आठवड्याच्या कालावधीमध्ये राज्यस्तरीय 
प्रशिक्षण कार्यक्रम होवून, त्याच आठवड्यात जिल्हास्तरीय प्रशिक्षणे पुर्ण करावीत. तदनंतर प्रथम 
पडताळणी कार्यक्रम घेवून, तालुका पुर्ण झाल्यास त्वरीत फेरपडताळणी कार्यक्रम राबवावा. सदर सर्व 
कामे, दिनांक १० ऑगष्ट, २०१९ पर्यंत पुर्ण करावीत. सदर कालावधीमध्ये कोणताही बदल करावयाचा 
असल्यास, त्यासंदर्भातील अधिकार शासनास राहतील. 


इ )प्रशिक्षण- 

प्राथमिक पडताळणी समितीतील सदस्यांना तालुका स्तरावर प्रशिक्षण देण्यासाठी, राज्य 
स्तरावर प्रशिक्षक तयार केळे जातील. यामध्ये उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता) , 
जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षातील संनियंत्रण व मूल्यमापन सल्लागार, मनुष्यबळ विकास 
सल्लागार, स्वच्छता शाखेतील एक सल्लागार, माहिती शिक्षण व संवाद सल्लागार यांचा समावेश असेल. 

राज्य स्तरावर प्रशिक्षण देण्यासाठी, प्रशिक्षण मोड्यूल विकसित करण्यात आले असून, राज्य 
स्तरावर प्रशिक्षण देण्यात आलेल्या प्रशिक्षकांनी, त्यांना प्रशिक्षण दिल्यानंतर, पुढील आठवड्यात 
जिल्हा पाणी व स्वच्छता FAM कक्षातील इतर सल्लागार, तालुका संसाधन कक्षातील (BRC) सल्लागार, 
पडताळणी समितीतील सदस्य यांना प्रशिक्षण द्यावे. 


ई) जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षाची जबाबदारी :- 
> ग्रामपंचायतींची पडताळणी करण्यापुर्वी संबधित ग्रामपंचायतींना आठ दिवस अगोदर लेखी 
सूचना देणे. 
> समितीमध्ये अंतर्भूत असलेल्या सदस्यांना, जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिहान कक्षातील संबधित 
तालुक्याच्या समन्वयकाने एक दिवसीय प्रशिक्षण तालुका स्तरावर देणे. 
> शाश्वत स्वच्छतेच्या टप्प्यात आवश्‍यक असलेल्या भुमिका व जबाबदाऱ्या प्रभावीरित्या पार 
पाडण्यासाठी उपरोक्त दोन्ही समित्यांचे अध्यक्ष व सदस्य यांची क्षमता बांधणी करणे.. 


पृष्ठ ३३ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१९/प्र.क्र. १९०/पापु-१६ 


> उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता) यांनी, पडताळणी प्रक्रियेचे सनियंत्रण करणे 
व कार्यक्रमाचा आढावा घेवून, त्याबाबतचा अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
यांना सादर करणे. 

> पडताळणी प्रक्रिया प्रभावीपणे राबविण्यासाठी, स्वच्छाग्रही/महिला बचत गट यांना मार्गदर्डान 
करणे व कामाचा आढावा घेणे. 

> फेर पडताळणी करावयाच्या ग्रामपंचायतींची यादी तयार करणे आणि फेर पडताळणीचे 
नियोजन करणे. 

> प्राथमिक पडताळणीसाठी तयार करण्यात आलेल्या मोबाइल App ची माहिती समिती 
सदस्यांना देणे. 

> मोबाइल App मधून संबधित समिती सदस्यांना पडताळणी करावयाच्या ग्रामपंचायत/ गाव/ 
वाड्या यांचे जिल्हा स्तरावरून वाटप करणे , मोबाइल यूजर्स (Mobile Users) तयार करणे. 

> मोबाइल App बाबत तांत्रिक अडचणी उद्भवल्यास, सदर तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी पाणी 
व स्वच्छता सहाय्य संस्था (वासो), बेलापूर यांच्याकडे पाठपुरावा करणे. 

> ग्रामपंचायतीची पडताळणी पुर्ण झाल्यानंतर यासंदर्भातील नोंद केंद्र शासनाच्या पेयजळ व 
स्वच्छता मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर करणे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७१७१६५११८१२२८असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Chandrakant Krishna More 
h a Nn fa a al t DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Water Supply and Sanitation Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


K 1 h 2.5.4.20=11ac200219edb36f7777ee1101657be 
a S 7 al a a4271090267228122b638d6f2cdedad62, 

serialNumber=23 14cf333e070f9936792bc9589 

Ofa89b2f617a93 1b2b577b703fa858f3df433, 
M O re cn=Chandrakant Krishna More 

Date: 2019.07.18 13:15:35 +05'30" 

(चं. कृ. मोरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव . 

३. मा. मुख्य सचिव यांचे सचिव. 

४. मा.मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे खाजगी सचिव. 


पृष्ठ ३३ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१९/प्र.क्र. १९०/पापु-१६ 


५. मा.राज्यमंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे खाजगी सचिव. 

६. अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक. 
७. सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक. 

८.विभागीय आयुक्‍त (सवी. 

९. जिल्हाधिकारी (ad). 

१०.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी. 

११.संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, बेलापूर, नवी मुंबई. 

१२.अधिक्षक अभियंता विभागीय भारत निर्माण कक्ष. 

१३.उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.पं)/( पाणी व स्वच्छता ), जिल्हा परिषद (सवी. 
१४. गटविकास अधिकारी पंचायत समिती, सर्व. 

a4 Pras नस्ती, कार्यासन. पा.पु. (१६). 


पृष्ठ ३३ पैकी १० 


स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) हागणदारीमुक्त ग्रामपंचायत पडताळणी टप्पा -२ करिता प्रपत्र -क्रमांक १ 


पायाभूत सर्वेक्षण २०१२ मधील कुटुंब आणि पायाभूत सर्वेक्षण २०१२ मधून सुटलेल्या कुटुंबांची माहिती (SBM-MIS वर उपलब्ध असलेली कुटुंबे) 


पडताळणीचा दिनांक- 

जिल्हा- तालुका- ग्राम पंचायत नाव- गावाचे नाव- वाडीचे नाव 

कुटुंब स्तर शौचालय सुविधा,वापर,स्वच्छता विषयक आणि पाणी सुविधा विषयक स्थिती 

अ | लाभार्थ्यांचा कुटुंब घर क्रमांक | रेशन कुटुंबांतील । कुटुंबातील ५ | कुटुंबातील । सदर कुटुंबाकडे स्वत: चे वैयक्तिक 

क्र | ओळखपत्र प्रमुखाचे नाव | नमूद कार्ड एकूण सदस्य | वर्षाखाळील | एकूण स्वत:चे वैयक्तिक | शौचालय नसल्यास 
क्रमांक करावा क्रमांक संख्या मुलांची एकूण | दिव्यांग शौचाळय आहे किंवा | शौचालय वापराचा 
(Beneficiary ID नमूद संख्या. सदस्य नाही खालील पैकी प्रकाराचा 
as per SBM करावा संख्या. क्रमांक नमूद करावा 
MIS) २. सामायिक शौचालय 


४. समुदाय शौचालय 
६. सार्वजनिक शौचालय 
८. उघड्यावर जातात 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१९/प्र.क्र. १९०/पापु-१६ 


स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) हागणदारीमुक्त ग्रामपंचायत पडताळणी टप्पा -२ करिता प्रपत्र -क्रमांक १ 


कुटुंबस्तर शौचालय सुविधा, वापर, स्वच्छता विषयक आणि पाणी सुविधा विषयक स्थिती 


अ | कुटुंब वैयक्तिक शौचालय असल्यास शौचालयाचा | वापर वापर नसल्यास | छोट्या मुलांचे 
क्र | प्रमुखाचे । जौचालयाच्या एक शोषखड्डा | दोन शोष खड्डा | सेप्टिक cH चे असल्यास | सेप्टिक ce | दिव्यांग वापर असल्यास | खालीलपैकी शौच कोठे 
पाव खालील पैकी | खड्डा शौचालय | शौचालय खालील पैकी क्रमांक नमूद | चे शौचालय | सदस्य कर्यात किती कारण नमूद | टाकण्यात येते? 
तांत्रिक प्रकार नमूद | असल्यास असल्यास एक । करावा असल्यास असल्यास | येतो किंवा | सदस्य करावे. १. शौचालयात 
करावा शौचालय खड्डा भरलेला | २. सेप्टिक टँक च्या होवटी | गॅस पाईप | दिव्यांग कसे ? | वापरतात? | १. पाणी नाही | २. उघड्यावर 
२. एक शोषखड्डा | साधारणत: आहे का ? | जोडण्यात आलेल्या पाईप | बसविण्यात | सुलभ १. होय २. २. नादुरुस्त 
४. दोन शोषखड्डा | किती वर्षापूर्वी | १. होय २. नाही | मधून मैला मिश्रित पाणी | आला आहे | शौचालय । नाही आहे 
६. सेप्टिक टँक | बांधले? उघड्यावर सोडले आहे | का? व्यवस्था ३. मानसिकता 
८. बायोग्यस ४.मैला मिश्रित पाण्याचा | १. आहे | आहे का? नाही 
१०. इतर पाईप शोष खड्यात | २. नाही १. होय 
सोडला आहे २. नाही 
६. मैला मिश्रित पाणी 
उघड्यावर दिसून येत नाही 
त्याचे व्यवस्थापन अन्य 
सुरक्षित मार्गाने केले आहे 
el १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० 


पृष्ठ ३३ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१९/प्र.क्र. १९०/पापु-१६ 


स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) हागणदारीमुक्त ग्रामपंचायत पडताळणी टप्पा -२ करिता प्रपत्र -क्रमांक १ 


कुटुंब स्तर शौचालय सुविधा,वापर,स्वच्छता विषयक आणि पाणी सुविधा विषयक स्थिती 


अक्र | कुटुंब प्रमुखाचे | पाण्याची उपलब्धता कुटुंबांतील किती सदस्यांना | एकंदरीत घरातील | कुटुंबातील सज्ञान 
नाव पाण्याची असल्यास पाणी मिळण्याचा स्रोत कोणता ? । हात धुण्याच्या पाच | स्वच्छता कशी आहे ? | सदस्याची स्वाक्षरी 
सुविधा आहे | २. शासकीय नळ पाणी पुरवठा (वैयक्तिक | पद्धतीप्रमाणे साबणाने / | १. चांगली 
का ? १. होय । स्तर) ४.खाजगी नळ पाणी पुरवठा | राखेने हात धुण्याची सवय | २. मध्यम 
२ नाही (वैयक्तिक स्तर). ६. वैयक्तिक विहीर | आहे ? ३. खराब 
८. खाजगी विहीर आहे परंतु सार्वजनिक 
वापर असणारी आहे 
१०. हात पंप 
१२.कुप नलिका (Tube well) 
१४. अन्य स्त्रोत 
२१ २२ 23 २४ २५ 


नोट- हात धुण्याच्या घटना 


जेवणापूर्वी व नंतर , स्वयंपाक करण्यापूर्वी, शौचास जाऊन आल्यावर,बाळाचे शौच धुतल्यावर साबणाने हात धुणे 


आवर्यक आहे 


पृष्ठ ३३ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१९/प्र.क्र. १९०/पापु-१६ 


स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) हागणदारीमुक्त ग्रामपंचायत पडताळणी टप्पा -२ करिता प्रपत्र -क्रमांक १.१ 


पडताळणीचा दिनांक- 
पायाभूत सर्वेक्षण २०१२ आणि पायाभूत सर्वेक्षण २०१२ मधून सुटलेल्या कुटुंबांच्या व्यतिरिक्त अन्य अस्तित्त्वात असलेल्या कुटुंबांची माहिती (SBM-MIS वर उपलब्ध 
नसलेली कुटुंबे) 
अ क्र | कुटुंब १. दारिद्रय | खालील पैकी | घर रेहान | कुटुंबांतील | कुटुंबातील | कुटुंबातील | सदर स्वत: चे वैयक्‍तिक 
प्रमुखाचे नाव | रेषेखालील । प्रवर्ग नमूद | क्रमांक | कार्ड । एकूण 4 एकूण कुटुंबाकडे शौचालय नसल्यास 
(BPL) करावा नमूद  । क्रमांक. | सदस्य वर्षाखालील | दिव्यांग स्वत:चे शौचाळय वापराचा 
२. दारिद्र्य | २. SC | करावा. संख्या. मुलांची सदस्य वैयक्तिक खालील पैकी प्रकार 
रेषेवरील छ. ST एकूण संख्या. शौचालय आहे नमूद करावा 
(APL) ६. SMF संख्या. का ? १. होय | 2. सामायिक 
८. [|| २. नाही शौचालय 
१० OPH ४. समुदाय शौचालय 
ती ६. सार्वजनिक 
शौचालय ८. 
१७ Other उघड्यावर जातात 
उघड्यावर जातात 


सूचना 50 - अनुसूचीत जाती 


ST- अनुसूचीत जमाती 


SMF- छोटे व सीमान्त होतकरी 


LLL- भूमिहीन मजूर 


WH- महिला कुटुंब प्रमुख 


Other- अन्य 


पृष्ठ ३३ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१९/प्र.क्र. १९०/पापु-१६ 


स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) हागणदारीमुक्त ग्रामपंचायत पडताळणी टप्पा -२ करिता प्रपत्र -क्रमांक २ 


अंगणवाडी स्वच्छता 
ieee MSP ग्रामपंचायत- गावाचे नाव- वाडीचे नाव- 
क्रमां | अंगणवाडीचे | अंगणवा | अंगणवाडी चा | एकूण । एकूण । एकूण | शौचाल | असल्यास 
क | नाव डी प्रकार मुलांची | मुलींची | विद्यार्थी | य 
क्रमांक १. मिनी | संख्या | संख्या सुविधा । शौचालय । शौचालयाचा | एक सेप्टिक टँकचे 
अंगणवाडी आहे का । सुविधेचा । तांत्रिक प्रकार | शोषखड्डा । शौचालय असल्यास 
२. अंगणवाडी 2 १. | FPR नमूद करावा | किंवा दोन | २. सेप्टिक टँक च्या 
केंद्र होय कोणता ।१. एक | शोष खड्डा | शोवटी जोडण्यात 
२. नाही | आहे? | शोषखड्डा शौचालय । आलेल्या पाईप मधून 
२. दोन | असल्यास | मैळा मिश्रित पाणी 
१. शोषखड्डा एक खड्डा | उघड्यावर सोडले आहे 
शासकीय । ३. सेप्टिक टँक | भरलेला  ।४-मैला मिश्रित 
मालकीचे । ४. बायोग्यस | आहे का ? । पाण्याचा पाईप शोष 
२. खाजगी | ५. दिव्यांग |१* होय | Sara सोडला आहे 
मालकीचे | ६. इतर २. नाही ६. मैला मिश्रित पाणी 
उघड्यावर दिसून येत 
नाही त्याचे व्यवस्थापन 
अन्य सुरक्षित मार्गाने 
केले आहे 
धा २ 3 8 4 & 9 ८ ९ ९७ _.,| pa | १२ 


पृष्ठ ३३ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१९/प्र.क्र. १९०/पापु-१६ 


स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) हागणदारीमुक्त ग्रामपंचायत पडताळणी टप्पा -२ करिता प्रपत्र -क्रमांक २ 


अंगणवाडी स्वच्छता 
क्रमांक | अंगणवाडीचे पाण्याची उपलब्धता हात धुण्याची | स्वाक्षरी 
नाव सेप्टिक cad | शौचालय वापर नसल्यास | पाण्याची । असल्यास पाणी मिळण्याचा | सुविधा (सेविका) 
शौचालय असल्यास, | वापरात आहे | कारण कोणते? | सुविधा आहे | aa कोणता ? | उपलब्ध आहे 
शौचाळयाळा गॅस | का ? का १ | २. शासकीय नळ पाणी | का ? 
पाईप बसविण्यात | १. होय १. पाणी नाही | १.होय २. | पुरवठा (वैयक्तिक स्तर) | 0. होय 
आला आहे का? | २. नाही २. नादुरुस्त आहे | नाही ४.खाजगी नळ पाणी | २- नाही 
१. होय ३. मानसिकता नाही पुरवठा (वैयक्तिक स्तर). 
२. नाही ६. वैयक्तिक विहीर 
८. खाजगी विहीर आहे परंतु 
सार्वजनिक वापर असणारी 
आहे 
१०. हात पंप 
१२.कुप नलिका (Tube 
well) 
१४. अन्य स्रोत 
१३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ 


पृष्ठ ३३ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१९/प्र.क्र. १९०/पापु-१६ 


स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) हागणदारीमुक्त ग्रामपंचायत पडताळणी टप्पा -२ करिता प्रपत्र -क्रमांक ३ 


शालेय स्वच्छता 
जिल्हा- तालुका- ग्राम पंचायत- गावाचे नाव- वाडीचे नाव 
wat | शाळे | शाळेचा झाळेचा । विद्यार्थ्याना | एकूण | एकूण | एकूण | एकूण शौचाल | असल्यास 
अ ठो ay me ae मुली, [deo | eat: | [teary ai 2. शौचालय | शौचाळाय | एक सेप्टिक सेप्टिक | शौचाळ | वापर 
नाव | कोणता? | कोणता | झाळेचा ची. pat | a की UM | केवळ | सुविधेचा | चा शोषख | टँकचे टँकचे ।य नसल्या 
1 “= nas i Ss दिव्यांग | १. आहे मुलांसा | प्रकार तांत्रिक =| ST शौचालय शौचाल | वापरात | स कारण 
शासकीय | प्राथमिक ee Cee yl, यया विद्यार्थी | 2. ठी कोणता? | प्रकार किंवा । असल्यास य आहे । कोणते? 
agate ae पूर्ण | २. मुलींची नाही. | ४. १.शास |। नमूद दोन २. सेप्टिक | असल्या | १. होय | १. पाणी 
oer coal मुलींची केवळ । कीय करावा शोष टँक च्या|स गॅस | २. नाही 
aut Bie ह ee मुलींसा | मालकीचे | २. ve} खड्डा | शेवटी पाईप नाही | २. 
el ‘a ae ठी 2. शोषखड्डा | असल्या | जोडण्यात बसवि नादुरुस्त 
ee ०७८६३. ६. खाजगी | ४. दोन | स एक | आलेल्या ण्यात आहे 
डत शाळा मुलांसा | मालकीचे | शोषखड्डा | खड्डा पाईप मधून | आला ३. 
विद्यालय | ६.मुलगे ठी व हः भरले । मैला मिश्रित | आहे मानसिक 
जागि मुलींसा सेप्टिक | ला पाणी १. होय ता नाही 
मुलीची ठी टँक ८. | आहे का | उघड्यावर | २. नाही 
एकत्रित स्वतंत्र बायोग्यस | 2 सोडले आहे 
ae १०. १. होय | ४.मैला 
दिव्यांग । २. नाही | मिश्रित 
१२. इतर पाण्याचा 
पाईप शोष 
खड्ड्यात 
सोडला आहे 
६. मैला 
मिश्रित पाणी 
उघड्यावर 
दिसून येत 
नाही त्याचे 
व्यवस्थापन 
अन्य सुरक्षित 
मार्गाने केले 
आहे 
[१ | २ ३ ४ 4 नि 9 ८ ९ ee | [११ | १२ १३ 98 ay १६ १७ १८ 


पृष्ठ ३३ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१९/प्र.क्र. १९०/पापु-१६ 


स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) हागणदारीमुक्त ग्रामपंचायत पडताळणी टप्पा -२ करिता प्रपत्र -क्रमांक ३ 


शालेय स्वच्छता 
क्रमांक | शाळेचे नाव मुतार्‍यांची असल्यास पाण्याची उपलब्धता हात धुण्याची स्वाक्षरी 
सुविधा उपलब्ध aa सुविधा उपलब्ध | (मुख्याध्यापक) 
आहे का? मुलांसाठी मुलींसाठी किती । मुतर्‍यांचा वापर कसा आहे? | पाण्याची असल्यास पाणी मिळण्याचा स्त्रोत आहे का? 
१. होय २. नाही | किती मुतार्‍या | मुतार्‍या आहेत? | २. केवळ मुलींच्या मुतार्‍या सुविधा आहे कोणता ? १. होय 
आहेत? वापरात आहेत ४. | /नाही २. शासकीय नळ पाणी पुरवठा २. नाही 
केवळ मुलांच्या मुतार्‍या (वैयक्तिक स्तर) 
वापरात आहेत दु. ४.खाजगी नळ पाणी पुरवठा 
मुलामुलींच्या मुतार्‍या वापरात (वैयक्तिक स्तर). 
आहेत ६. वैयक्तिक विहीर 
८. खाजगी विहीर आहे परंतु 
सार्वजनिक वापर असणारी आहे 
१०. हात पंप 
१२.कुप नलिका (Tube well) 
१४. अन्य स्त्रोत 
१९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ 


पृष्ठ ३३ पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१९/प्र.क्र. १९०/पापु-१६ 


स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), हागणदारीमुक्त ग्रामपंचायत पडताळणी टप्पा -२ करिता प्रपत्र -क्रमांक ४ 


सार्वजनिक शौचालय 
जिल्हा- तालुका- गावाचे नाव- वाडीचे नाव 
क्र । सार्वज | ates | महिलां | वापरा | वापरा | एकूण | वापरा | वापरा | शौचालय | शासकीय शौचालायचा | एक सेप्टिक टॅकचे | सेप्टिक | शौचाळ | वापर 
मां | निक | यातील ।साठीव | त त ga) a a संकुल असल्यास तांत्रिक प्रकार | शोषख | शौचालय टँकचे | याचा |। नसल्यास 
क | शौचा | शौचालय | gost | असले | नसले | र्‍यांची | असले | नसले | कोणामार्फत | योजनेचे नावाचा | नमूद करावा | ST असल्यास शौचाळ | वापर | कारण 
wad | सीट ची |साठी ले ले संख्या | ल्या | ल्या | बांधले आहे | क्रमांक नमूद | २. एक | किंवा | खालील पैकी | य आहे का | कोणते? 
ठिकाण | संख्या स्वतंत्र । शौचा | शौचा मुता ।मुता | - करावा - २. | शोषखड्डा ४. | दोन | क्रमांक नमूद | असल्या |? १. १. पाणी 
शौचाल | oa | लय र्‍याची | र्‍याची | शासकीय/ | संपूर्ण स्वच्छता | दोन शोषखड्डा | शोष | करावा - | स गॅस | होय नाही 
य सीट | सीट | सीट संख्या | संख्या | खाजगी अभियान ४. | ६. सेप्टिक | खड्डा | १. सेप्टिक टँक | पाईप २.नाही | २. नादुरुस्त 
उपल | संख्या | संख्या निर्मळ भारत | टँक ८. अस ।च्या शोवटी | बसवि आहे ३. 
ब्ध आहे अभियान ६. | बायोग्यस ल्यास | जोडण्यात ण्यात मानसिकता 
का स्वच्छ भारत | १०. दिव्यांग | एक आलेल्या पाईप | आला नाही 
१. होय मिठान (ग्रा) ८. | १२. इतर खड्डा । मधून मैला | आहे का 
२. नाही १४ वित्त आयोग भरले । मिश्रित पाणी |? 
१०. ग्राम निधि ला उघड्यावर १. होय 
१२. आमदार ae । सोडले आहे | २. नाही 
खासदार निधि का ? | Aer मिश्रित 
१४. अन्य निधी १. होय | पाण्याचा पाईप 
२. शोष खड्यात 
नाही | सोडला आहे 3. 
मैला मिश्रित 
पाणी 
उघड्यावर 
दिसून येत नाही 
त्याचे 
व्यवस्थापन 
अन्य सुरक्षित 
मार्गाह, केले 
आहे 
fal 2 3 8 4 ६ ७ ८ ९ ie | १२ १३ १४ १५ १६ १७ 


पृष्ठ ३३ पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१९/प्र.क्र. १९०/पापु-१६ 


स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) हागणदारीमुक्त ग्रामपंचायत पडताळणी टप्पा -२ करिता प्रपत्र -क्रमांक ४ 


सार्वजनिक शौचालय 
क्रमांक | सार्वजनिक पाण्याची उपलब्धता हात धुण्याची मासिकपाळी व्यवस्थापन बाबत सुविधा एकंदर स्वच्छता 
शौचालयाचे सुविधा उपलब्ध कशी आहे? 
ठिकाण । पाण्याची असल्यास पाणी आहे का? उपलब्ध | Incinerator changing १. चांगली 
सुविधा आहे | मिळण्याचा alt १. होय आहे का? | उपलब्ध आहे room उपलब्ध २. मध्यम 
का? कोणता २. नाही १.होय ।का? आहे ३. खराब आहे 
१. होय २. नळ पाणी पुरवठा २. नाही ।१. होय का? 
२. नाही ४. विहीर २. नाही १. होय २. नाही 
६. हात पंप 
८. कुप नलिका 
(Tube well) 
१०. अन्य स्त्रोत 
१८ 98 20 २१ २२ २३ २४ 


पृष्ठ ३३ पैकी २० 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१९/प्र.क्र. १९०/पापु-१६ 


स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) हागणदारीमुक्त ग्रामपंचायत पडताळणी टप्पा -२ करिता प्रपत्र -क्रमांक ५ 


समुदाय शौचालय 


जिल्हा- तालुका ग्राम पंचायत - गावाचे नाव- वाडीचे 
नाव 
wa | समुदाय शौचालयातीळ | महिलांसाठी | वापरात | वापरात | शौचालय शासकीय शौचालयाचा । एक सेप्टिक cad | सेप्टिक Barat |। वापर 
क शौचालयाचे । शौचालय व असलेले | नसलेले | संकुल योजनेमधून | तांत्रिक शोषखड्डा | शौचालय टँकचे चा वापर । नसल्यास 
ठिकाण सीटची एकूण । पुरुषांसाठी । शौचालय | शौचालय | कोणामार्फत | बांधकाम प्रकार नमूद | किंवा दोन | असल्यास शौचालय | आहे का ? | कारण 
संख्या स्वतंत्र सीट | सीट सीट बांधले आहे - | झाले करावा १. | शोष खड्डा | खालील पैकी | असल्यास | १. होय | कोणते? 
उपलब्ध संख्या संख्या १. शासकीय | असल्यास एक असल्यास | क्रमांक नमूद | गॅस पाईप | २. नाही १. पाणी 
आहे का ? | किती किती? = | २.खाजगी योजनेचे नाव | शोषखड्डा एक खड्डा | करावा बसविण्या नाही 
१. होय | आहे? नमूद करावे | २. दोन । भरलेला | १. सेप्टिक टँक | त आला 2. 
२. नाही - २. संपूर्ण । शोषखड्डा आहे का? | च्या  शोवटी | आहे का? नादुरुस्त 
स्वच्छता ३. सेप्टिक | होय/नाही | जोडण्यात १. होय आहे 
अभियान ४. | टँक आलेल्या पाईप | २. नाही ३. 
निर्मल भारत | ४. बायोग्यस मधून मैला मानसिक 
अभियान ५. दिव्यांग मिश्रित पाणी ता नाही 
६. स्वच्छ | ६. इतर उघड्यावर 
भारत fea सोडले आहे 
(ग्रा) ८.१४ २.मैला मिश्रित 
वित्त आयोग पाण्याचा पाईप 
१०. ग्राम ठोष खड्यात 
निधि सोडला आहे 
१२. आमदार ३. मैला मिश्रित 
खासदार पाणी उघड्यावर 
निधि १४. दिसून येत नाही 
अन्य निधी त्याचे 
व्यवस्थापन अन्य 
सुरक्षित मार्गाने 
केले आहे 
= 2 3 8 षु & ७ ८ ९ fi ae १२ १३ १४ 


पृष्ठ ३३ पैकी २१ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१९/प्र.क्र. १९०/पापु-१६ 


स्वच्छ भारत FRM (ग्रामीण) हागणदारीमुक्त ग्रामपंचायत पडताळणी टप्पा -२ करिता प्रपत्र -क्रमांक ५ 
समुदाय शौचालय 
क्रमांक | समुदाय शौचालयाचे | पाण्याची उपलब्धता हात धुण्याची | मासिक पाळी व्यवस्थापन बाबत | एकंदर स्वच्छता 
ठिकाण सुविधा सुविधा कशी आहे ? 
उपलब्ध १. चांगली 
पाण्याची सुविधा असल्यास पाणी मिळण्याचा आहेका वी Incinerator changing ae al 
आहे का 2? | स्त्रोत कोणता? | * = य आहे का? | 0० आहेका? | * a 
१, होय | १ नळ पाणी पुरवठा | १. होय | १. होय 
२. नाही २. विहीर २. नाही २.नाही 
३. हात पंप 
४. कुप नलिका (Tube well) 
५. अन्य स्रोत 
१५ १६ १७ १८ १९ २० 


पृष्ठ ३३ पैकी २२ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१९/प्र.क्र. १९०/पापु-१६ 


स्वच्छ भारत FT (ग्रामीण) 


हागनदारी मुक्‍त ग्राम पंचायत टप्पा २ पडताळणी 


पडताळणी समिती ची माहिती - प्रपत्र अ 


जिल्हा 


तालुका 


ग्राम पंचायत 


सदस्याचे नावा । पद भ्रमणध्वनी 
(अध्यक्ष यांचे सह) क्रमांक 


email id 


पृष्ठ ३३ पैकी 23 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिल्हा परिषद यांनी राज्य स्तरावर सादर करावयाचा अहवाल खालील प्रमाणे- 


प्रपत्र-ब 
हागनदारी मुक्त ग्राम पंचायत टप्पा २ अंतर्गत जिल्ह्यातील -----ग्राम पंचायतीपैकी ------- ग्राम पंचायतींची पडताळणी 
शासन निर्णय -------- प्रमाणे पूर्ण करण्यात आली आहे. सदर ग्राम पंचायतींची यादी खालील प्रमाणे आहे . 


तालुक्याचे नाव | पडताळणी पूर्ण झालेल्या | पडताळणी wr) सदर ग्राम पंचायत | सदर ग्राम पंचायत 


ग्राम पंचायतीचे नाव केलेला दिनांक हागनदारी मुक्‍त | हागनदारी ya 
आहेनाही/ नसल्यास त्यामागील 
कारणे 


वरील ग्राम पंचायती केंद्र शासनाच्या 5011.90५.॥॥ या संकेत स्थळावर C २४ या दुव्यातून नोंदीत करण्यास परवानगी असावी. 


स्वाक्षरी 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी 


जिल्हा परिषद------- 


स्वच्छ भारत far (ग्रामीण) 


हागनदारी मुक्त ग्राम पंचायत पडताळणी टप्पा -२ 


घोषवारा प्रपत्र -१ (कुटुंब स्तर शौचालय सुविधा,वापर,स्वच्छता विषयक आणि पाणी सुविधा विषयक स्थिती) 


अ जि तालुक्याचे | ग्राम एकूण कुटुंबे शौचालय असलेल्या कुटुंबापैकी एक खड्डा दोन खड्डा 
क्र ।ल्हा | नाव पंचायतचे | ज्ञौचालय असलेली कुटुंबे ara | एकूण | एक दोन सेप्टिक | बायोग्य | दिव्यांग | शौचालयापै | शौचालयापै 
ae वैयक्ति | सामायि | समुदा | सार्वजनि | एकूण | 7 कुटुंबे ju ।शोषख (टँक ja शौचाल | की खड्डा | कीखड्डा 
क क य क शौचाल | नसले | (शौचाल | शौचाल | ST शौचाल | शौचाल | य भरलेली भरलेली 
शौचाल | alae | शौचाल | शहौचाळ =| a ली 1) स शौचाल | य q असले | शौचालये | शौचालये 
य य य य असणा । कुटुंबे | असले असलेली | य असले ।असले ।ली 
असले | असले । असले असलेली | री ली. ।कुठटुंबे [असले | At ली कुटुंबे 
ली ।ली ली कुटुंबे शौचाल ली | कुटुंबे । कुटुंबे 
कुटुंबे | कुटुंबे | कुटुंबे a कुटुंबे 
नसले 
ली) 
pa | 2 3 8 षु & ७ ८ ९ जह il ध्व १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ 
स्वाक्षरी, 


गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१९/प्र.क्र. १९०/पापु-१६ 


स्वच्छ भारत FR (ग्रामीण) 


हागनदारी मुक्‍त ग्राम पंचायत पडताळणी टप्पा -२ 


घोषवारा प्रपत्र -१ (कुटुंब स्तर शौचालय सुविधा,वापर,स्वच्छता विषयक आणि पाणी सुविधा विषयक स्थिती) 


सेप्टिक ch असलेल्या शौचालयापैकी नादुरुस्त वापर नसणारी |। छोट्या मुलांचे छोट्या मुलांचे । हात धुण्याची 
सेप्टिक टॅक च्या शोवटी मैला मिश्रित पाण्याचा मैला मिश्रित पाणी उघड्यावर गॅस पाईप न pees शौचालये शौच शौच eee डर असणारी 
जोडण्यात आलेल्या पाईप पाईप शोष खड्डयात दिसून येत नाही त्याचे व्यवस्थापन | बसवलेली wae शौचालयात ठाकगारे तही यकणार ea 2 
मधून मैला मिश्रित पाणी सोडला आहे अशी स्थिति | अन्य सुरक्षित मार्गाने कले आहे | शौचालये हाका क हाका कीड 
उघड्यावर सोडले आहे अशी । असणारी शौचालये अशी स्थिति असणारी शौचालये 
स्थिति असणारी शौचालये 
१९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ 

स्वाक्षरी, 


गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती 


पृष्ठ ३३ पैकी २६ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१९/प्र.क्र. १९०/पापु-१६ 


स्वच्छ भारत PF (ग्रामीण) 


हागनदारी मुक्त ग्राम पंचायत पडताळणी टप्पा -२ 


घोषवारा प्रपत्र -१ (कुटुंब स्तर शौचालय सुविधा,वापर,स्वच्छता विषयक आणि पाणी सुविधा विषयक स्थिती) 


पाणी सुविधा नसणारी | पाणी सुविधा पाणी सुविधा असलेल्या कुटुंबांपैकी 
कुटुंबे असणारी कुटुंबे शासकीय नळ पाणी खाजगी नळ पाणी | वैयक्तिक विहीर | खाजगी विहीर हातपंप अंतर्गत पाणी | कुप नलिका अन्य पाण्याचे स्त्रोत 
पुरवठा (वैयक्तिक स्तर) | पुरवठा (वैयक्तिक | असणारी कुटुंबे | परंतु सार्वजनिक | सुविधा मिळणारी अंतर्गत पाणी मार्फत पाणी मिळणारी 
असणारी कुटुंबे स्तर) असणारी वापर असणारी कुटुंबे सुविधा असणारी । कुटुंबे 
कुटुंबे कुटुंबे कुटुंबे 
२८ २९ ३० ३१ ३२ 33 38 ३५ ३६ 


स्वाक्षरी, 


गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती 


पृष्ठ ३३ पैकी २७ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१९/प्र.क्र. १९०/पापु-१६ 


स्वच्छ भारत मिन (ग्रामीण) 


हागनदारी मुक्‍त ग्राम पंचायत पडताळणी टप्पा -२ 


घोषवारा प्रपत्र -२ (अंगणवाडी स्वच्छता) 


अ | जि | तालु | ग्राम | एकूण | पैकी मिनी अंगणवाडी पैकी एकूण | अंगणवाडी केंद्र असलेल्या मध्ये शौचा | शौचा | नळाद्वा | नळाद्वारे | कोणती | कोण 
क्र | ल्हा | sare | पंचा | अंगणवा | मिनी शौचालय असलेल्या laa | शौचा । अंगण | ज्ञौचालय असलेल्या | शोचा | ज्ञौचा | लय | लय ।रे पाण्याची | ही पाणी | तीही 
नाव | यत | ड्यांची | अंगणवा a [खाज Te] | लय वाडी aa [खाज Pe) oF | लय | नादुरु | नादुरु | पाण्या सुविधा । सुविधा । पाणी 

नाव | संख्या | ड्यांची | कीय ।गी कृ | नसले | अस पैकी | कीय | an कृ [नस |अस स्त स्त ची असलेली | नसणा | सुवि 

संख्या ।|माल |माल |ण ल्या ले अंगण | माल laa | ण | ले [a | अस | अस | सुविधा | अंगणवा | र्‍या धा 

कीचे की मिनी | ल्या | वाडी कीचे | की ल्या ल्या |णा ।णा ।असले । डीकेंद्रे मिनी नस 

नचा च्या अंगण | पैकी | OF | ज्ञोचा | च्या पैकी | a र्‍या ल्या अंगणवा | णा 

ज्य | tas वाडी । नादु | अस | on | sty नादु | मिनी | अंगण | मिनी ड्यांची | र्‍या 

अर ज्य स्स्त | ले अस) लय रुस्त | अंगण | वाडी | अंगण संख्या | अंगण 

a असा ara ल्या | छे उगे शौचा | वा केंद्रे | वाड्या वाडी 

ल्या | a ल्य ल्या ल्या लय. | Sat केंद्रा 

अस अस ची 
ले ले संख्या 

ल्या ल्या 
[१ | र 3 8 4 & ७ ८ ९ pa er | १२ १३ १४ १५ | १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ 23 
स्वाक्षरी, 


गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती 


पृष्ठ ३३ पैकी २८ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१९/प्र.क्र. १९०/पापु-१६ 


स्वच्छ भारत PR (ग्रामीण) 


हागनदारी मुक्त ग्राम पंचायत पडताळणी टप्पा -२ 


घोषवारा प्रपत्र -३ शालेय स्वच्छता 


अ | जि तालुक्‍याचे | ग्राम एकूण शाळा एकूण | प्राथमिक झाळा पैकी 
क्र | vel | नाव पंचायत 
चे नाव 
प्राथमिक | पूर्ण माध्यमिक | उच्च किती किती केवळ केवळ मुलांसाठी | दिव्यांगासाठी । किती 
प्राथमिक माध्यमिक शाळांकडे | शाळांकडे | मुलांसाठी | मुलींसाठी | आणि शौचालयात । शाळांकडे 
शौचालय =| शौचालय | शौचालय | शौचालय | मुलींसाठी | सुविधा पाण्याची 
सुविधा सुविधा सुविधा सुविधा स्वतंत्र उपलब्ध सुविधा 
उपलब्ध | उपलब्ध | असलेल्या | असलेल्या | शौचालय | असणार्‍या उपलब्धा 
नाही आहे शाळा शाळा सुविधा शाळा आहे 
असलेल्या 
शाळा 
[१ | २ ३ ४ 4 नि ७ ८ ९ Pes | ees | १२ १३ १४ १५ १६ 
स्वाक्षरी, 


गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती 


पृष्ठ ३३ पैकी २९ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१९/प्र.क्र. १९०/पापु-१६ 


स्वच्छ भारत FRA (ग्रामीण) 


हागनदारी मुक्‍त ग्राम पंचायत पडताळणी टप्पा -२ 


घोषवारा प्रपत्र -३ शालेय स्वच्छता 


पूर्ण प्राथमिक शाळा पैकी माध्यमिक शाळा पैकी 
किती । किती केवळ | केवळ | मुलांसाठी | दिव्यांगासाठी | किती | किती | किती शाळांकडे | केवळ केवळ मुलांसाठी आणि | दिव्यांगासाठी | किती 
शाळांक | शाळांकडे | मुलांसा | मुलींसा | आणि शौचालयात | शाळांक | शाळांक | शौचालय सुविधा | मुलांसाठी | मुलींसाठी मुलींसाठी शौचालयात | शाळांकडे 
डे शौचालय | ठी ठी मुलींसाठी । सुविधा डे डे उपलब्ध आहे शौचालय शौचालय स्वतंत्र शौचालय | सुविधा पाण्याची 
शौचालळ | सुविधा । शौचाळ | शौचाल | स्वतंत्र उपलब्ध पाण्याची । शौचाल सुविधा सुविधा सुविधा उपलब्ध सुविधा 
a उपलब्ध | a a शौचालय | असणार्‍या ।सुविधा य असलेल्या | असलेल्या असलेल्या शाळा | असणार्‍या उपलब्धा आहे 
सुविधा । आहे सुविधा | सुविधा । सुविधा शाळा उपल । सुविधा शाळा शाळा शाळा 
उपलब्ध असले | असले । असलेल्या ब्धा आहे | उपलब्ध 
नाही ल्या ल्या शाळा नाही 
शाळा । शाळा 
१७ a¢ १९ २० २१ २२ २३ २४ 24 28 २७ २८ २९ ३० 
स्वाक्षरी, 


गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती 


पृष्ठ ३३ पैकी ३० 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१९/प्र.क्र. १९०/पापु-१६ 


स्वच्छ भारत FTA (ग्रामीण) 


हागनदारी मुक्त ग्राम पंचायत पडताळणी टप्पा -२ 


घोषवारा प्रपत्र -३ शालेय स्वच्छता 


उच्च माध्यमिक शाळा पैकी 


किती शाळांकडे किती शाळांकडे केवळ मुलांसाठी केवळ मुलींसाठी मुलांसाठी आणि दिव्यांगासाठी किती शाळांकडे पाण्याची 
शौचालय सुविधा शौचालय सुविधा शौचालय सुविधा शौचालय सुविधा मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालयात सुविधा | सुविधा उपलब्धा आहे 
उपलब्ध नाही उपलब्ध आहे असलेल्या शाळा असलेल्या शाळा शौचालय सुविधा उपलब्ध असणार्‍या 
असलेल्या शाळा शाळा 
३१ ३२ ३३ 38 ३५ ३६ ३७ 
स्वाक्षरी, 


गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती 


पृष्ठ ३३ पैकी ३१ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१९/प्र.क्र. १९०/पापु-१६ 


स्वच्छ भारत PTA (ग्रामीण) 


हागनदारी मुक्त ग्राम पंचायत पडताळणी टप्पा -२ 


घोषवारा प्रपत्र -४ सार्वजनिक शौचालय 


अ.क्र | जिल्ह्या | तालुक्या | ग्राम एकूण पैकी विविध = | अन्य एकूण सेप्टिक Ch या प्रकारात असणारी सार्वजनिक शौचालये पाण्या | Incinerat_ | changin 
gaa | चे नाव | पंचायत | सार्वजनि | स्वच्छता योजनेतून । सार्वजनिक ची or सुविधा | groom 
नाव क अभियान पूर्ण झालेली | शौचालया सुविधा । उपलब्ध । सुविधा 
शौचालये | अंतर्गत पूर्ण । शौचालये पैकी वापर उपलब्ध । असणारी । उपलब्ध 
झालेली असणार्‍या असणा | शौचालये । असणारी 
शौचालये शौचालयां री शौचालये 
(TSC+NBA+ ची संख्या शौचाल 
SBM G) एकूण | सेप्टिक co असलेल्या शौचालयापैकी ये 
संख्या 
सेप्टिक टँक | मैला मैला गॅस पाइप 
च्या  शोवटी | मिश्रित । मिश्रितपाणी | न 
जोडण्यात पाण्याचा । उघड्यावर | बसवलेली 
आलेल्या पाईप । पाईप दिसून येत | शौचालये 
मधून मैला | शोष नाही त्याचे 
मिश्रित पाणी ' खड्यात | व्यवस्थापन 
उघड्यावर सोडला | अन्य 
सोडले आहे | आहे अशी | सुरक्षित 
अशी स्थिति | स्थिति मार्गाने केले 
असणारी असणारी । आहे अशी 
शौचालये शौचालये | स्थिति 
असणारी 
शौचालये 
[१__| २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ [१0० | ear | १२ १३ १४ १५ १६ 


स्वाक्षरी, 
गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती 


पृष्ठ ३३ पैकी ३२ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१९/प्र.क्र. १९०/पापु-१६ 


स्वच्छ भारत मिठान (ग्रामीण) 


हागनदारी मुक्त ग्राम पंचायत पडताळणी टप्पा -२ 


घोषवारा प्रपत्र -५ समुदाय शौचालय 


अ.क्र | जिल्ह्या | तालुक्या | ग्राम एकूण पैकी विविध अन्य एकूण सेप्टिक CH या प्रकारात असणारी सार्वजनिक शौचालये पाण्याची | Incinerat | changing 
चेनाव | चेनाव | dae | समूहाचे स्वच्छता अभियान । योजने तून । समूहाचे एकूण सेप्टिक eh असलेल्या शौचालयापैकी सुविधा or सुविधा सुविधा 
त नाव | शौचालये | अंतर्गत पूर्ण पूर्ण शौचालयापै | संख्या सास्क मेला ला न्य ct ac a ee 

झालेली झालेली की वापर So || मित मिश्रित पाईप न असणारी । असणारी असणारी 
शौचालये शौचालये । असणार्‍या a शेवटी गोण. या र शौचालये | शौचालये नजय 
(TSC+NBA+SB शौचालयांची चालयांची जोडण्यात | पाईप उघड्याव | ली 
Me) Bi आलेल्या | शोष रदिसून | शौचाल 

पाईप खड्यात येतनाही ये 

मधून मैला | सोडला | त्याचे 

मिश्रित आहे अशी । व्यवस्थाप 

पाणी स्थिति न अन्य 

उघड्याव | असणारी | सुरक्षित 

र सोडले | शौचालये | मार्गाने 

आहे अशी केले आहे 

स्थिति अशी 

असणारी स्थिति 

शौचालये असणारी 

शौचालये 
ps | 2 3 8 g & ७ ९ pee | [११ | १२ १३ १४ १५ १६ 
स्वाक्षरी, 


गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती. 


पृष्ठ ३३ पैकी ३३ 


